पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाखालील 
“जिल्हा पाणी व्यवस्थापन कक्ष” (District 
Water Management Unit) ही योजना बंद 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-१२१७/प्र.क्र.३२६/पापु-११ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल संकुल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १७.१०.२०१८ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः प्रनिसंक- 
२००३/प्र.क्र.२१०३/पापु-११, दि.८.३.२००३ 
२) शासन निर्णय पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः केएफडब्ल्यू- 
२०१०/प्र.क्र.२/पापु-११, दि.३१.१२.२०१०. 
प्रस्तावना :- 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाशी संबंधित मागील ३ वर्षांपासून कोणतीही तरतूद/ खर्च न 
झालेल्या योजना बंद करण्याबाबतच्या सूचना नियोजन विभागाने दिल्या आहेत. या विभागाच्या प्रकल्प 
नियोजन व संनियंत्रण कक्षात बाह्य अर्थसहाय्यीत, जर्मन अर्थसहाय्यीत के.एफ.डब्ल्यू. प्रकल्पाकरीता 
एक स्वतंत्र युनिट ची निर्मिती व सदर युनिट करीता पदनिर्मिती संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये 
करण्यात आली आहे. नियोजन विभागाच्या सूचनांनुसार “जिल्हा पाणी व्यवस्थापन कक्ष” योजना बंद 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

जर्मन अर्थसहाय्यीत के.एफ.डब्ल्यू. प्रकल्प “आपलं पाणी” ही योजना महाराष्ट्र राज्यातील 
पुणे, औरंगाबाद व अहमदनगर या तीन जिल्ह्यांत प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यात आली होती. सदर 
योजना २०११ मध्ये पूर्ण झाली आहे. सदर योजनेसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या जिल्हा पाणी 
व्यवस्थापन कक्ष (K.F.W.) (११११०८००१०) साठी २२१५१९६१ या लेखाशिर्षाखाली तरतूद करण्यात 
येत होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-1217/प्र.क्र.326/पापु-11,तारीख:-17.10.2018 


वर्ष २०१५-१६, २०१६-१७ व २०१७-१८ या तीनही वर्षांत जिल्हा पाणी व्यवस्थापन कक्ष 
(२२१५१९६१) योजनेवर कोणताही खर्च झालेला नाही. यास्तव नियोजन विभागाच्या सूचनंनुसार जिल्हा 
पाणी व्यवस्थापन कक्ष (२२१५१९६१) ही योजना बंद करण्याबाबत याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे व 
उपरोक्त योजना जिल्हा पाणी व्यवस्थापन कक्ष (K.F.W.) (११११०८००१०) योजना प्रणालीवरून कमी 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१७१३३९३५९३२८ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


७. 
८. 
र्‌. 


Jayant — {Ps signed 


by Jayant Wani 
° Date: 2018.10.17 
Wa al 16:41:25 +05'30' 
(जयंत वाणी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, मंत्रालय मुंबई, यांचे स्वीय सहाय्यक. 

. मा. राज्य मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, मंत्रालय मुंबई, यांचे स्वीय सहाय्यक 

. सचिव, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

. अप्पर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय मुंबई, यांचे स्वीय 


सहाय्यक 

प्रधान सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय मुंबई, यांचे स्वीय सहाय्यक 

प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय मुंबई, यांचे स्वीय सहाय्यक. 

उप सचिव व संचालक (प्रतिसंक) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय मुंबई. 


१०.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखी परीक्षा) महाराष्ट्र-०१, मुंबई. 

११. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखी परीक्षा) महाराष्ट्र-०२, नागपूर. 
१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

१३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे, अहमदनगर, औरंगाबाद. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-1217/प्र.क्र.326/पापु-11,तारीख:-17.10.2018 


१४.प्रकल्प व्यवस्थापक (सुधारणा सहाय्य व प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष) पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

१५. सुधारणा सहाय्य व प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई सर्व 
अधिकारी. 

१६. वित्त विभाग (व्यय-२), (अर्थ-१६) मंत्रालय, मुंबई. 

१७. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. रोख शाखा (सुधारणा सहाय्य व प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष) पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

२०. निवडनस्ती, कार्यासन क्र. पापु-११. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


